पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीमुळे नादुरूस्त 
झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद यांच्या 
अखत्यारीतील इतर जिल्हा मार्ग (इजिमा) आणि ग्रामीण मार्ग 
(ग्रामा) यांच्या दुरूस्तीबाबत हरित ऊर्जा निधीतून निधी 
उपलब्ध करून देण्याची तरतूद रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पवन-२०१८/प्र.क्र.५०१/उर्जा-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०१९ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. पवन २००४/प्र.क्र.१२७४/ऊर्जा-७, 
दि. २६/०२/२००४ 
२. महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर (सुधारणा) अधिनियम, २००४, दि. ०५/०४/२००४ 
३. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. पवन २००९/प्र.क्र.१३७८/ऊर्जा-७, 
दि. १७/०२/२००९ 
४. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. अपाऊ-२०१३/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-७, 
दि. २१/०८/२०१३ 
प्रस्तावना :- 
उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक २६ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये पवनऊर्जा निर्मिती 
धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत मूलभूत सुविधांमध्ये प्रामुख्याने प्रकल्प स्थळापर्यंत पोहोच 
रस्ते तयार करणे, विजेच्या निष्कासनासाठी आवश्‍यक असलेल्या पारेषण वाहिन्यांची उभारणी व उपकेंद्र 
स्थापित करणे, याबाबींचा समावेश आहे. शासनमान्य प्रकल्प अहवालाप्रमाणे महाउर्जा पोहोच रस्त्याचे काम 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करून घेईल, यासाठी 
लागणारा १०० टक्‍के खर्च हरित ऊर्जा निधीमधून भागवला जाईल, अशी तरतूद सदर शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरीळ कर (सुधारणा) अधिनियम, २००४, दि. ०५ एप्रिल, 
२००४ मध्ये हरीत ऊर्जा निधी ऊर्जेची पुननिर्मिती करता येण्याजोग्या व अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांच्या निर्मिती 
परियोजनांची अंमलबजावणी करण्याकरीता वापरण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. 


शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक १७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये पवन ऊर्जा प्रकल्प 
उभारणीकामी अवजड यंत्रसामग्री वाहतुकीमुळे नादुरुस्त होणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी /रस्ते पूर्वस्थितीत 
करण्यासाठी निधीची तरतूद होणेस्तव भविष्यात उभारण्यात येणाऱ्या पवन ऊर्जा प्रकल्प रस्तेदुरुस्ती शुल्क 
रुपये १ लाख प्रति मेगावॅट आकारणी प्रवर्तकांकडून करण्याबाबत व उक्त निधीतून प्रस्तावित रस्ते 
दुरुस्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध करणे, कंत्राटदाराची निवड करणे, मानकाप्रमाणे प्रस्तावित काम पूर्ण करून घेणे, 
तसेच दुरुस्तीनंतर पाच वर्षापर्यंत सदर रस्ते देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे राहील 
अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदींमध्ये शासन निर्णय दि. २१ ऑगस्ट, २०१३ 
अन्वये अधिक स्पष्टता आणलेली आहे. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांच्या नियामक मंडळाच्या ९४ 
या बैठकीतील निर्णयानुसार तसेच राज्यस्तरीय रस्तेदुरुस्ती समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पवन ऊर्जा 
प्रकल्पांच्या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नादुरुस्त झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम /जिल्हा परिषद 


झासन निर्णय क्रमांकः पवन-२०१८/प्र.क्र.५०१/उर्जा-७ 


यांच्या अखत्यारीतील इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग यांच्या दुरुस्तीबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याची 
करण्यात SSA शिफारस विचारात घेऊन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक २६ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये जाहीर करण्यात 
आलेल्या पवनऊर्जा निर्मिती धोरणामध्ये शासनमान्य प्रकल्प अहवालाप्रमाणे महाउर्जा पोहोच रस्त्याचे काम 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करून घेईल, यासाठी 
लागणारा १०० टक्के खर्च हरित ऊर्जा निधीमधून भागवला जाईल, AM तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 
तरतूदीमध्ये दिनांक १७/०२/२००९ व दिनांक दि. २१/०८/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात 
आल्या आहेत. त्यानुसार पवन ऊर्जा प्रकल्प परिसरात पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणीच्या वेळी अवजड 
यंत्रसामुग्रीमुळे वाहतुकीमुळे नादुरुस्त झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या 
अखत्यारीतील इतर जिल्हा मार्ग (ODR ) आणि ग्रामीण मार्ग (ग्रामा) (/॥89७ Roads) दर्जाच्या रस्त्यांच्या 
दुरूस्तीकरीता लागणारा निधी महाऊर्जाकडे प्रकल्प विकासकांनी जमा केलेले रस्ते दुरूस्ती शुल्क तसेच 
शासनाकडून मिळणारा हरीत ऊर्जा निधी यामधून खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
अभिकरण, पुणे यांच्या नियामक मंडळाच्या दिनांक १९/१२/२०१८ रोजीच्या आयोजित ९४ व्या बैठकीत मंजूरी 
दिलेल्या २० सार्वजनिक बांधकाम /जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारीतील इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग 
यांच्या दुरुस्ती कामांव्यतिरिक्‍त पुढे मंजूरीसाठी सादर होणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम /जिल्हा परिषद यांच्या 
अखत्यारीतील इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग यांच्या दुरुस्ती कामांच्या प्रस्तावांना हरीत ऊर्जा निधीमधून 
निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१३१२१७४८८७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
Date: 2019.03.13 12:20:32 +05'30' 


(ना.रा.ढाणे) 
अचर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
३. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 


५. प्रधान सचिव, ग्राम विकासव जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

७. प्रधान सचिव, (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
८. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पवन-२०१८/प्र.क्र.५०१/उर्जा-७ 


-O 
— 
es 


२५ 


es 


प्रधान सचिव, (नगर विकास-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
. प्रधान सचिव, सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
. प्रधान सचिव, पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
. प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
. सचिव, (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा वकामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
. सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
.सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, मुंबई. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सुत्रधार कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण, कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती, कंपनी मर्यादित, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण, कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, म्हाडा कमडियल कॉम्प्लेक्स, सर्व्हे नं. 


१९१-ए फेज, येरवडा, पुणे-४११ ००६. 


. मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
. खाजगी सचिव, मा.मंत्री (ऊर्जा) मंत्रालय, मुंबई.३२ 

. खाजगी सचिव, सर्व मंत्री व सर्व राज्यमंत्री 

. सर्व परवानाधारक कंपन्या 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने 


. निवड नस्ती.उर्जा-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


